एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, 
महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे 
आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२४/का-७-अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: ०६.१०.२०२३. 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९५/का-७ 
दि. ५.४.२००३, 

२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ४.१०.२००४, 
३. शासन निर्णय,क्र.मबाआ-२०१४/प्र.क्र.२४२(भाग-१)/का-७, दि.०५.०९.२०१४, 
४. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२३ / प्र.क्र.२४ / का- ७ अ, 
दि.०८.०३.२०२३, 
५. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र. एबाविसेयो / का- १ / अपदे / पदे नि.मान्यता / २०२३-२४ / ४५७०, दि.४.९.२०२३, 
६. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.८.२०२३ 
व शुध्दीपत्रक क्र. पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६ /आ.पु.क.,दि.६.९.२०२३. 


प्रस्तावना: आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना दि.१.३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-४ येथील दि.८.३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी 
मुंबई यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दि.४.९.२०२३ च्या पत्रान्वये ४३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.६ येथिल दि.३१.८.२०२३ च्या शासन निर्णय व 
दि.६.९.२०२३ च्या शुध्दीपत्रकान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या, परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आळेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात 
असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२४/का-७-अ 


३. सदरहू पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, असे आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई संदर्भाधीन क्रमांक-५ येथील दिनांक 
४.९.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रमाणित केळे आहे. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ४३ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत या शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. सदर पदांची वेतनश्रेणी व संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


२. सदरचा शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.३१.८.२०३ व वित्त विभाग शासन शुध्दीपत्रक दि.६.९.२०२३ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३६६१००६११५६३०८९३० 
असा आहे. हा आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
५ H | VAJ | ) Roe ial 
KARWAR ऱ्या 


(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई, 

२. आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,पुणे, 

३. महाळेखापाल,महाराष्ट्र राज्य 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई / 
नागपूर, 

४. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा,ठाणे (आयुक्तालय, नवी मुंबई मार्फत), 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

. संबधित जिल्हा कोषागार allan, erga, नवी मुंबई मार्फत), 

. वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय,मुंबई, 

. निवड नस्ती, का-७अ. 


on 6 -&१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२३/प्र.क्र.२४/का-७-अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्रमांक मबाआ - २०२३ / प्र.क्र.२४/ का-७ अ, 
दि. ०६.१०.२०२३ 
सोबतचे विवरणपत्र-अ 


पदनाम वेतनस्तर वेतनश्रेणी मंजूर 
पदे 


संचाळक/आयुक्‍्त Level-98 | ७6७-३भा.प्र.से. ea 


2 [सह संचालळक/सह आयुक्‍त S-24 ।१५६००-३९१००/७६०० | | 


उप संचालक/ उपआयुक्त S-23 | 14§00-38900/§ 00] ३ 


aN 


सहा. AYIA गट अ) /कार्यक्रम अधिकारी|) S-2o |१५६००-३९१००/५४००| ६ 


/ सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा) 


५ लेखाधिकारी 5-१५ | ९३००-३४८००/४६०० | 


६ कार्यालय अधीक्षक १४ | ९३००-३४८००/४३००| २ 


ळेखापाल/सहा.ळेखाधिकारी S-94 | ९३००-३४८००/४४००| २ 


(९ 


लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१६ | ९३००-३४८००/४४०० | २ 


लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४ । ९३००-३४८००/४३००| २ 


अधीक्षक/प्रमुख लिपिक (लेखा) 5-१३ | ९३००-३४८००/४२००| ६ 


सांख्यिकी सहायक/वरिष्ठ लिपिक 5-८ ५२००-२०२००/२४०० | ९ 


१२| कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ सहाय्यक 5-६ ५२००-२०२००/१९००| ४ 


शिपाई 5-१ ४४४०-७४४०/१३०० 8 


83 


an 
“य 
4 


SHIVAJI P 
KARWAR 


(शिवाजी कारवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


